गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २६/०५/२०२२ 


) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२०. 

) वित्त विभाग शा.परि.क्र.अर्थसं-२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ एप्रिल २०२२. 

) 


४) शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अ्थी/२०२२-२२/प्र.क्र.३५५ दि.२७.४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रू.२२०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. संदर्भ क्र.०३ नुसार वित्त विभागाने 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी रु.१५.४० कोटी यापूर्वी संदर्भ क्र.४ अन्वये कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला 
आहे. तसेच पुन्हा माहे मे २०२२ मध्ये वित्त विभागाने ७ टक्के निधी रु.१५.४० कोटी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
तरी सदरची रक्‍कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) या 
कार्यालयांना वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक, शिधावाटप यांना सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ अन्वये रक्‍कम रू.१५,४०,००,०००/- Had केलेले आहे. सदरची रक्‍कम 
जिल्हयांना वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शा्तीच्या अधीन राहून 
“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्कम रु.१५,४०,००,०००/-(अक्षरी रक्‍कम रुपये 
पंधरा कोटी चाळीस लाख फक्त) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
व उपनियंत्रक शिधावाटप यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता येणार 
नाही. 

३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 
तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या 
महिन्यातील देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना संपल्यानंतर 
पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 

४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 
जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक, शिधावाटप व 


शासन निर्णय pata: विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


२. 


संचालक, नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापूर्वी निर्देशित केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक 
खात्याचा तपज्लील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 


. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व 


वखार,०१-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) १० 
रूपये थाळी योजनेसाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य* या 
लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधुन भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०५२६१६५१२६९९०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


२१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHARUSHILA 
CHARUSHILA ir 
CHANDRAKANT _/\2HBESA Slt Sa क धा, 

FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER 


TAMB EKAR PROTECTION DEPARTMENT 


Date: 2022.05.30 14:58:16 +05'30" 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 


मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 


मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सवीयांचे खाजगी सचिव. 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 


. महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
. सर्व जिल्हाधिकारी, 


. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
ud जिल्हा कोषागार अधिकारी 


.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 
. सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 


. सर्व सहसचिव/उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४(अर्थ)/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५/दि. २६/०५/२०२२ चे 


सहपत्र अ 

(रक्‍कम हजारात) 

अत (ee seen वक र पुवी वितरीत | ar आदेशान्वये वितरीत | SRT र 

केलेला निधी  । करावयाचा निधी 

pe ४५३ ४५३ Rok 
२ गार ६९२५ ६९२५ १३८५० 
३ | रत्नागिरी aa a or 
ec ४५६ ४५६ ९१२ 
"तता १५९४ १५९४ ३१८८ 
६ | पुणे ग्रामिण ६४७९ ६४७९ १२९५८ 
७ | पुणे शहर ६५६० ६५६० १३१२० 
pi यातर १५९२ १५९२ ३१८४ 
Rarer ७१२६ ७१२६ १४२५२ 
go | सोलापूर ग्रामिण २२६७ २२६७ ४५३४ 
११ | सोलापूर शहर १६१९ १६१९ ३२३८ 
१२ | कोल्हापूर २७२१ २७२१ प४४२ 
कर्णी लक त्यला ६८०२ ६८०२ १३६०४ 
१४ वला २१५५ २१५५ ४३१० 
वती ६१९५ ६१९५ १२३९० 
१६ नांदेड २७८८ २७८८ ७५७६ 
"स्वा १९४६ १९४६ ३८९२ 
१८ | जालना २७४४ २७४४ GWEC 
१९ | लातूर २७३१ २७३१ ५४६२ 
20 | त १९४३ १९४३ ३८८६ 
3६ गोट्या ३२३९ ३२३९ ६४७८ 
वर वर्धा २८७४ २८७४ ७७४८ 
२३ | नागपूर ग्रामिण २९१६ २९१६ ५८३२ 
२४ | नागपूर शहर ६९९७ ६९९७ १३९९४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


तां ६८०२ ६८०२ १३६०४ 
२६ | चंद्रपूर २१९५ २१९५ ४३९० 
र ree १२९५ १२९५ २५९० 
Slain ९४०६ ९४०६ १८८१२ 
२९ धुळे २०५७ २०५७ WWW 
<a ५८३१ ५८३१ ११६६२ 
३१ | अहमदनगर २२१९ BAR’ ६४२२ 
३२ | नंदुरबार = १४९२ २९८४ 
३३ | अमरावती ERY SREY ९३२८ 
३४ | अकोला २१३१ २१३१ ६२६२ 
३५ | बुलढाणा i ORR ४०४र 
३६ | यवतमाळ ane ६०७४ १३१४८ 
३७ | वाशिम २५६५ २५६५ ५१३० 
३८ | फ परिमंडळ ठाणे = ९४०१ १८८०२ 
३९ | अ परिमंडळ मुंबई oe १०८४ २१६८ 
४० | ई परिमंडळ मुंबई देले २९४० ष८2० 
४१ | ड परिमंडळ मुंबई शिरी ७३० १४६० 
४२ | ग परिमंडळ मुंबई ५८३२ ५८३२ ११६६४ 
एकूण soe १५४००० ३०८००० 

CHARUSHILA ee ei 

CHANDRAKANT —_ varia occa cy surmes mo 

TAMBEKAR Date: 2022.05.30 14:58:32 +0530 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


